महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ , अतिरिक्त 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प 
संचालक संवर्गातील अधिकारी यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.२०६/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२२ 


शासन आदेठा :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार 
बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४ व ४(५) मधील 
तरतूदींनुसार नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ, संवर्गातील श्रीम. के.बी.क्षिरसागर, अतिरिक्‍त 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,जालना यांना प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्याचे BSS शासन देत आहे . संबंधित अधिकारी यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ. |अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र. पद व ठिकाण 
(१) (र) (३) (४) 
षी . श्रीम.के.बी.क्षिरसागर, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण झा 
तिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास यंत्रणा, जिल्हा लातूर 
जिल्हा परिषद, जालना 


२. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . तसेच त्यांनी 

अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या 
सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२५/२०२२/आस्था-३ 


३. संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदस्थापना झालेल्या अधिकारी 
यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे . 


४. संबंधित अधिकारी यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी विहित कालावधीत पदस्थापना झालेल्या पदावर रूजू 
न झाल्यास, उक्त अधिकाऱ्याविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय 
आयुक्‍्तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


प. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०२१२१३१९७१२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

D R VA S A N T MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 

e DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1f 

G O p A [_ 6a13602188e1b45 1ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F 
8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81 

M A N F C85A31BBAAFF04C1ADEA8A8811D74F01DA4 
E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2022.12.02 13:29:29 +05'30' 


( डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
५ विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, 

) 

) 

) 

) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना व लातूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,जालना व लातूर, 

महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत), 
१० कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

११ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


